कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था- 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी 
दिल्ली यांना त्यांचेकडून सन २०२०-२१ 
पर्यंत प्राप्त कर्ज व त्यावरील व्याज सन 
२०२१-२२ च्या मंजूर अनुदानातून 
/तरतुदीतून परतफेड करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.रासविनि-२०२१/प्र.क्र.६९/१-स 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १४ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- ३० ऑगष्ट, २०२१ 


या विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रक्रिया ११२००४/प्र.क्र.१६२(ओ)/९-स, दि.१२.१०.२००७. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ा-५, दि.१०.०५.२०१६ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 

उप निदेशक वित्त, wate. नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.४0७00:/&०७/७(१/१७०२/०९/, 
दि.१९.०७.२०२१ व दि.२३.०७.२०२१ रोजीचा ईमेल संदेश. 


प्रस्तावना:- 


राज्य शासन (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (पणन) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम 
पुरस्कृत योजनांतर्गत कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांना प्रकल्पांच्या उभारणीकरिता विहीत केलेल्या 
आकृतीबंधानुसार/योजनेच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यानुसार शासकीय भागभांडवल तसेच कर्ज 
उपलब्ध करुन देते. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमामार्फत या योजनेअंतर्गत राज्य शासनास उपलब्ध 
करुन देण्यात येणारा निधी राज्य शासनावर संपूर्णपणे कर्ज म्हणून गणला जातो. सन २०२०-२१ पर्यंत 
राज्य शासनास राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाने मंजूर केलेल्या कर्जापैकी, परतफेडीकरिता पात्र 
कर्जातील मुद्दलाची व मंजूर कर्जावरील व्याजाच्या देय हप्त्यांची परतफेड करण्याकरिता 
रा.स.वि.नि.ने संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद केलेल्या पत्रान्वये राज्य शासनास सुचित केले आहे. सदर 
पत्रानुसार सन २०२०-२१ पर्यंत राज्य शासनास मंजूर करण्यात आलेल्या, कर्जापैकी मुद्दल 
रु.२,५७,०९,२००/- व व्याज रु.१,१८,१०,६३६/- असे एकूण रु.३,७५,१९,८३६/- एवढी रक्‍कम 
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाने अदा करण्याची विनंती शासनास केली आहे. राष्ट्रीय सहकारी 
विकास निगमाने कळविल्यानुसार /प्रस्तावित केल्यानुसार दि.२०.०९.२०२१ पूर्वी रक्कम अदा 
केल्यास व्याजावर रु.१०,५०,५६२/- इतक्या रकमेची सूट ( Rebate) मिळणार आहे. म्हणजेच 
रु. रु.२,५७,०९,२००/- मुद्दल व रु.१,०७,६०,०७४/- इतकी व्याजाची रक्‍कम sail एकूण 
रु.३,६४,६९,२७४/- इतकी रक्कम रा.स.वि.नि.ला दि.२०.०९.२०२१ पर्यंत अदा करणे आवश्‍यक आहे. 
परंतु, सन २०२१-२२ या वर्षात रा.स.वि.नि. कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड करण्याबाबतच्या 
लेखाशिर्षाखाली (६००३०४५८) रु.२,५७,०९,०००/- व रा.स.वि.नि. कर्जाच्या मुद्दलावरील व्याजाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः रासविनि-२०२१/प्र.क्र.६९/१-स 


परतफेडीबाबतच्या लेखाशिर्षाखाळी  (२०४९२७११  रू.१,०९,७५,०००/- असा एकूण 
रू.३,६६,८४,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पिय अंदाजाद्वारे तसेच जुले, २०२१ च्या अधिवेशनात 
पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झालेला आहे. सदर निधीमधून सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये 
रु. ३,६४,६९,०७४/- (कर्जाची मुद्दल रु. रु.२,५७,०९,०००/- + व्याज रु. १,०७,६०,०७४/-) इतकी 
रक्‍कम रा.स.वि.नि.ला अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


२. कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाची दक्षता या विषयाबाबत दि.१०.५.२०१६ रोजी वित्त 
विभागाने परिपत्रक निर्गमित केले असून, त्या अनुषंगाने या प्रस्तावासंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे आहे: 

9) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार-वित्त विभाग शासन निर्णय दि.२४.०६.२०२१ अन्वये "४५- 

व्याज" व "५६- कर्जाची परतफेड" या बाबीखाली निधी खर्च करण्यास विभागास अधिकार 

प्राप्त आहेत. 

२) मंजूर निधी :- सन २०२१-२२ या वर्षात कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड करण्यासाठी 

(६००३०४५८) या लेखाशिर्षाखाळी  रु.२,५७,०९,०००/- व व्याजासाठी (२०४९२७११) या 

लेखाशिर्षाखाली रू.१,०९,७५,०००/- इतक्या रकमेची अर्थसंकल्पिय अंदाजाद्वारे तसेच, जुले, 

२०२१ च्या SHASTA पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी सदर लेखाशिर्षांतर्गत कोणताही खर्च झालेला नाही. 

४) विचाराधीन लेखाशिर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) ५ ते ९ येथील नमूद बाबी सदर प्रकरणी लागू नाहीत. 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना रु.३,६४,६९,०७४/- (रूपये तीन कोटी चौसष्ट 
लक्ष एकोणसत्तर हजार AMSA फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे: - 

राज्यातील सहकार विकासाकरिता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी पणन 
विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या अर्थसहाय्याकरिता राज्य शासनास 
कर्ज मंजूर केले होते. सदरच्या कर्जाची मुद्दल रु. २,५७,०९,०००/- (रुपये दोन कोटी सत्तावन्न लक्ष नऊ 
हजार फक्त) व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम रु. १,०७,६०,०७४/- (रुपये एक कोटी सात लक्ष साठ 
हजार चौऱ्याहत्तर फक्त) Ball एकूण रु. ३,६४, ६९,०७४/- (रूपये तीन कोटी चौसष्ट लक्ष एकोणसत्तर 
हजार GMS फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०२०-२१ पर्यंत परतफेडीच्या हप्त्यापोटी राष्ट्रीय सहकारी 
विकास निगमाला अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च चालू आर्थिक वर्षात (सन २०२१-२२) खालील लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पिय 


अंदाजाद्वारे तसेच जुले, २०२१ च्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झालेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासविनि-२०२१/प्र.क्र.६९/१-स 


2.9) कर्ज- रु. २,५७,०९,०००/- (रुपये दोन कोटी सत्तावन्न लक्ष नऊ हजार फक्त) 
मागणी क्रमांक व्ही-४ 
मुख्य लेखाशिर्ष 
६००३, राज्य शासनाचे देझांतर्गत FET 
(१०८), राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे 
(००) (०२ राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळालेली कर्जे (पणन)(अनिवार्य) भारित 
(६००३ ०४५८) 
भारित-५६ कर्जाची परतफेड 
२.२) व्याज-१,०७,६०,०७४/- (रुपये एक कोटी सात लक्ष साठ हजार चौऱ्याहत्तर फक्त) 
मागणी क्रमांक व्ही-१ 
मुख्य लेखाशिर्ष 
२०४९ ,व्याज प्रदाने 
०१, देशांतर्गत त्रह्णावरील व्याज 
२००, देशांतर्गत इतर त्रह्णावरील व्याज 
(०२)कर्जावरील व्याज 
(०२) (०७ राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याज (पणन) 
(अनिवार्य) 
(२०४९ २७११) 
भारित-४५, व्याज 


३. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना मंजूर केलेली उपरोल्लिखित रक्‍कम अधिदान व 
लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून आहरण करुन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाला त्याचे वितरण 
करण्यासाठी श्रीम. शि.दि. गायकवाड, कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व वदस््रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, श्री.का.गो.वळवी, उप सचिव (१-स), 
(५००१०) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

४. उपरोल्लेखित रक्‍कम RTGS सुविधेद्वारे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना अदा 
करावयाची असून त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे- 


Name of the account National Cooperative Development Corporation 
Name of the Bank State Bank of India 

Name of the Branch Commercial Branch, Nehru Place, Delhi 
Account No. 32164052874 

IFSC Code SBIN 0004298 


५. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याची पोच महाराष्ट्र 
शासनास नोंदणीकृत डाकेने/ई-मेलद्वारे मुद्रांकित पावती पाठवावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासविनि-२०२१/प्र.क्र.६९/१-स 


६. संदर्भाधीन क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील अटींची 
तसेच, त्यासोबतच्या परिशिष्टातील प्रस्तावाला लागू असलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याचे 
(परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ येथील अट वगळून) प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
७. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७४/२०२१/व्यय-२, 
दि.११.०८.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८३०१५३९४९४३०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ramdas Girjappa 
Kolekar ete 
(रामदास कोळेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) प्रधान सचिव/सचिव, (सहकार/पणन/वस््रोद्यो) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
२) उप सचिव (अर्थसंकल्प/पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,( ९स,१६ स, १७ स,२१स,२४स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (व्यय-२/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

१०) पणन संचालक, पणन संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे 

११)सह संचालक, SS व कोषागरे (संगणक झाखा) नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

१२) संचाळक/उप निर्देशक (वित्त),राष्ट्रीय सहकार विकास निगम,४ सिरी इन्स्टिटयुडानल एरिया, 
हौजखास, नवी दिल्ली ११०००१. 

१३) क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, ५ बी.जे.रोड, पुणे. 

१४) निवडनस्ती (१-स) 


KKKKKKK KK KKK KK KKKKKKKEKKKERERKERKEK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


